नगरोत्थान महाभियानांतर्गत अहमदनगर 

शहराच्या रस्ते विकास प्रकल्पास 

प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 


नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नगरो-२०२४/प्र.क्र.१००/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २६ फेब्रुवारी, २०२४ 


१. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र: नगरो-२०१५/प्र.क्र.६४/नवि-३३, 
दिनांक २७ मे, २०१६. 

२. नगर विकास विभाग झासन निर्णय क्र: नगरो-२०१६/प्र.क्र.३२८/नवि-३३, 
दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०१६. 

३. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र: संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.२३९/नवि-३३, 
दिनांक ११ मे, २०१७ व दिनांक ०७ फेब्रुवारी, २०१८. 

४. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र: अमृत-२०२२/प्र.क्र.२६९/नवि-३३, 
दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०२२. 

५. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो २०२३/प्र.क्र.३८९/नवि-३३, 
दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२४. 

६. नगर परिषद प्रशासन संचालनालय यांचे पत्र क्र : नपप्रस/नगरोत्थान/अहमदनगर मनपा रसस्ते/ 
प्र.क्र./२०२३/का.७/६९८०, दिनांक १५ डिसेंबर, २०२३. 

७. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र क्र: मु.अ. का-२/रस्ते- 
२/अ.नगर मनपा/पु.तां.मं./६९३२/२०२३, दिनांक ११ डिसेंबर, २०२३. 

८. नगरोत्थान महाभियानांतर्गत प्रकल्प मान्यता व सनियंत्रण समितीच्या दिनांक ०२ फेब्रुवारी, 
२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना:- 


राज्यातील नागरी भागात मुलभूत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी व त्यांचा दर्जा वाढविण्या 
करिता संदर्भाधीन क्रमांक ५ येथील शासन निर्णयाच्या तरतूदीन्वये नगरोत्थान महाभियान राबविण्यात 
येत आहे. 


०२. नगरोत्थान अभियानांतर्गत अहमदनगर महानगरपालिका रस्ते विकास प्रकल्प नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालयामार्फत संदर्भाधीन क्र. ६ च्या पत्रान्वये राज्यस्तरीय मान्यता समितीकडे 
मान्यतेकरीता सादर करण्यात आला होता. या प्रकल्पास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, नाशिक विभाग यांनी तांत्रिक मान्यता दिळेली आहे. त्यानुषंगाने राज्यस्तरीय प्रकल्प 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.१००/नवि-३३ 


मान्यता समितीने दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये केलेल्या शिफारसीनुसार 
सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

नगरोत्थान महाभियानांतर्गत सादर करण्यात आलेल्या अहमदनगर महानगरपालिकेच्या रस्ते 
विकास प्रकल्पास संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अटी व तरतूदीच्या व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 
दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेच्या अधीन राहून खालील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार या शासन 
निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. या प्रकल्पातील उपांगे व त्यांचे किंमतीचे विवरण पुढीलप्रमाणे :- 


Sr. No 


Name of Work 


Cost 


1 


PROPOSED WIDENNING AND CONSTRUCTION OF ROAD 
P.N. 4,5 MAULI SANKUL TO GANGA UDHYAN TO 
AURANGABAD ROAD NEW COLLECTOR OFFICE TO REST 
HOUSE. 


123879853 


PROPOSED WIDENNING AND CONSTRUCTION OF ROAD 
P.N.14 SARWAMANGAL KARYALAY, MANOJ SATHE 
HOUSE TO BHINGARNALA 


30027222 


PROPOSED WIDENNING AND CONSTRUCTION OF ROAD 
KEDGAON, LINK ROAD TO JLP RESIDENCY TO PUNE 
ROAD 


49799950 


PROPOSED WIDENNING AND CONSTRUCTION OF ROAD 
P.N.14 ZHINURDE HOUSE TO JEST NAGRIK BHAWAN TO 
SINA RIVER 


101564881 


PROPOSED WIDENNING AND CONSTRUCTION OF ROAD 
SAWEDI, ASTAVINAYAK APARTMENT TO TELIPHONE 
OFFICE TO PARIJAT CHOWK TO EKVIRA TO CITY PRIDE 
HOTEL TO TAPOVAN ROAD (EXCLUDING BALAJI 
COLONY NALLA TO RAJNANDINI HOTEL ROAD LENGTH) 


62848522 


PROPOSED WIDENNING AND CONSTRUCTION OF ROAD 
P.N. 2 PAULBUDHE SCHOOL TO SHIRSAT MALA TO CITY 
PRIDE HOTEL, OLD PIMPALGAON ROAD 


3197060 


PROPOSED WIDENNING AND CONSTRUCTION OF ROAD 
P.N.3 MUKUND NAGAR, CIV COLONY ROAD 


42451952 


PROPOSED CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF 
BHINGAR NALLA (MNP BOUNDARY) 


130983293 


PROPOSED WIDENNING AND CONSTRUCTION OF ROAD 
BHAVANI NAGAR, INDRAPRASTHA MANGAL KARYALAY 
TO AUSARKAR MALA TO SALUNKE MALA, BURUDGAON 
ROAD 


111177164 


10 


PROPOSED WIDENNING AND CONSTRUCTION OF ROAD 
BURUDGAON ROAD, NAKSHTRA LOAN TO VAKODI 
ROAD ATTACH D.P. ROAD, C.A BHAVAN TO VAKODI 
ROAD SAMARTH NAGAR 


16768608 


11 


PROPOSED WIDENNING AND CONSTRUCTION OF ROAD 
MALIWADA VES TO PANCHPIR CHAWADI TO MANIK 
CHOWK TO BHINGARWALA CHOWK TO SARJEPURA 
CHOWK TO PESHVAI SHOP 


87694477 


12 


PROPOSED WIDENNING AND CONSTRUCTION OF ROAD 
PATRAKAR CHOWK TO APPU HATTI CHOWK, LALTAKI 
TO NEW ARTS COLLAGE 


129649476 


13 


PROPOSED WIDENNING AND CONSTRUCTION OF ROAD 
NAGAR WACHNALAY TO GANDHI MAIDAN, ANAND 
BAJAR TO GADGIL MAIDAN TO AMARDHAM ROAD 


44382736 


14 


PROPOSED WIDENNING AND CONSTRUCTION OF ROAD 
INFROUNT OLD RTO OFFICE 


13308697 


पृष्ठ८पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.१००/नवि-३३ 


15 | PROPOSED WIDENNING AND CONSTRUCTION OF ROAD 
P.N. 7 BOLHEGAON SURESH VATMODE HOUSE TO vee 
ADHAV HOUSE TO VILAS VATMODE SHOP TO 
SAMRUDHI PARK 
16. | PROPOSED WIDENNING AND CONSTRUCTION OF ROAD 
DELHI GATE TO BAGROJA HADKO CHOWK TO NEPTI 33306746 
NAKA CHOWK 
17 | PROPOSED WIDENNING AND CONSTRUCTION OF ROAD 
P.N.13 DELHI GATE SUPEKAR MEDICAL TO MUSALE 5791216 
HOUSE, TONPE HOUSE TO GHORPADE HOSPITAL 
18 | PROPOSED WIDENNING AND CONSTRUCTION OF ROAD 
JPA CHOWK TO DHARTHI CHOWK TO MARKET YARD डाळ 
CHOWK KALYAN ROAD TO DAIRY ROAD (EXCLUDING 
KAZHI VAKIL TO KALYAN HOTEL ROAD LENGTH) 
19 | PROPOSED WIDENNING AND CONSTRUCTION OF ROAD 
P.N. 3 GOVINDPURA NAKA TO GOVINDPURA POLICE 21294069 
CHAUKI 
20 | PROPOSED WIDENNING AND CONSTRUCTION OF ROAD 
P.N.2 TAPOVAN ROAD, DNYANESHWARI BEAUTY 26543074 
PARLOUR TO RAJMATA JIAU SANSKRUTIK BHAVAN 
21 | PROPOSED WIDENNING AND CONSTRUCTION OF ROAD 
P.N. 2 SHYAM SUNDAR PALACE TO HIVALE HOUSE TO 25577871 
TAVLE ODHA HIMMAT NAGAR 
22 | PROPOSED WIDENNING AND CONSTRUCTION OF ROAD 
SARAS NAGAR, BALU EKADE FLOUR MIL TO SAI NAGAR 19587425 
TO CHHATRAPATI NAGAR 
23. | PROPOSED WIDENNING AND CONSTRUCTION OF ROAD 
P.N. 4 YASHODA NAGAR JARIWALA BUILDING TO ern 
CHANCHAL NIWAS & SNEHAL TRADERS TO SAPKAL 
HOSPITAL TO KING CORNER 
24 | PROPOSED WIDENNING AND CONSTRUCTION OF ROAD 
P.N. 4 PROFESSOR COLONY CHINMAY SHOP TO AVTAR Freer 
MINI MARKET TO SANT NIRANKARI BHAVAN TO GANGA 
UDHYAN 
Total 1250292015 
Royalty Charges 14079389 
VQCC Testing Charges 845966 
Add GST 18 % 225052563 
Labour Insurance 1% 6252430 
Plantation & Gardening 194556 
Total 1496716919 
Say Rs. 149.67 Cr. 
eee eer कार्यादेश दिनांका 
ल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी 
पासून १८ महिने 
०२. अहमदनगर महानगरपालिकेच्या रस्ते विकास प्रकल्पाचा वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे 
राहील :- 
राज्य उञासनामार्फत नागरी VTS थानिक } क स्वराज्य 
श्र वाक पाजा ता arora राज्य शासनामार्फत ह, T क त्यान क > a 
अ.क्र. | वराज्य संस मंजूर किंमत अनुज्ञेय अनुदान (प्रकल्प | संस्थेचा सहभाग (प्रकल 
ज्य संस्थेचे नाव | मंजूर किंमत किंमतीच्या किंमतीच्या 
किंमतीच्या ७० %) किंमतीच्या ३० %) 
Par 2 3 8 षु 
षा अहमदनगर रु. १४९.६७ रु. १०४.७७ रु. ४४.९० 
महानगरपालिका कोटी कोटी कोटी 


पृष्ठ८पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.१००/नवि-३३ 


०३. संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयानुसार अहमदनगर महानगरपालिकेच्या रस्ते 
विकास प्रकल्पास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे:- 
अ) प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा :- 
१. सदर प्रकल्पाचे कार्यान्वयन अहमदनगर महानगरपालिकेमार्फत करण्यात यावे. 
२. सदर प्रकल्पास मान्यता देताना राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने विहित केलेल्या 
सर्व अटींची पूर्तता करणे कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 
ब) सुधारणांची पूर्तता :- नगरोत्थान महाभियानाच्या संदर्भाधीन क्र. ५ च्या शासन निर्णयानुसार 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खाळीलप्रमाणे सुधारणा राबविणे आवश्‍यक राहिल. 


१, 


विभागाने विकसित केलेल्या महायुलबी प्रणाळीचा अंगीकार करुन अथवा सदर 
प्रणालीशी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सध्या वापरात असलेल्या संगणकीय 
प्रणालीचे एकात्मिकिकरण (integration) करुन त्यांच्या कामकाजाचे पूर्ण 
संगणकीकरण करणे अनिवार्य राहील. यात प्रामुख्याने ई-गव्हर्नन्स, लेखा, जन्म-मृत्यु 
नोंद सुधारण्याची १०० % अंमलबजावणी करणे इ. बाबी बंधनकारक राहतील. 


. उचित वापरकर्ता शुल्क लागू करुन किमान एकूण मागणीच्या ८०% वसुली करणे. 


३. नागरी क्षेत्रातील गरिबांसाठी अर्थसंकल्पात विवक्षित निधीची तरतूद करणे. 


. अहमदनगर महानगरपालिकेने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील घन व ओल्या कचऱ्याचे 


व्यवस्थापन उचितरित्या करणे बंधनकारक राहील. 


. अहमदनगर महानगरपालिकेने कार्यक्षेत्रातील सर्व इमारतीसाठी पर्जन्य जल पुनर्भरण 


करावे. 


क) निधी वितरणाची कार्यपद्धती:- 


१, 


नगरोत्थान महाभियानामधील प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर संबंधित 
नागरी स्वराज्य संस्थेने विहित कार्यपध्दतीनुसार निविदा प्रक्रिया राबवून कार्यादेश 
निर्गमित करुन शासनाकडे प्रथम हप्त्याच्या निधी मागणीचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर 
सदर प्रकल्पासाठी पहिल्या हप्त्याचा निधी वितरीत करण्यात येईल. 


. सदर अहमदनगर रस्ते विकास प्रकल्पातील शासन हिश्याची रक्‍कम अनुदान 


स्वरुपात एकूण तीन हप्त्यात वितरीत करण्यात येईल, सदर रक्‍कम व अहमदनगर 
महानगरपालिकेच्या स्वहिऱ्याची रक्‍कम झासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार विहित 
केलेल्या बँकामध्ये स्वतंत्र खाते उघडून ठेवणे अनिवार्य राहील. 


. सदर प्रकल्पासाठी wafesara निधी उभारताना अहमदनगर महानगरपालिकेने 


त्यांना राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेल्या १४ व्या वित्त आयोग (मुलभूत व कार्यात्मक) 
अनुदानाशी तसेच प्राप्त होणाऱ्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानाशी सांगड 


(Convergence) घालणे आवश्‍यक राहील. यासाठी त्यांनी यामधून मिळणारा निधी 
चिन्हांकीत करुन ठेवणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहील. 


पृष्ठटपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.१००/नवि-३३ 


8. 


शासनाने वितरीत केलेल्या हप्त्याची रक्‍कम व त्या प्रमाणात अहमदनगर 
महानगरपालिकेच्या हिऱ्याची रक्‍कम AST एकूण रकमेच्या ७५% खर्चाचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र अहमदनगर महानगरपालिकेने नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत 
शासनास सादर केल्यानंतर पुढील हप्त्याच्या निधी वितरीत करण्यात येईल. 


. अहमदनगर महानगरपालिकेने दुसर्‍या व तिसऱ्या हप्त्याचा निधी मागणी प्रस्ताव 


नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत शासनास सादर करावा. नगरपरिषद 
प्रशासन संचाळनालयाने सदर प्रस्तावाची छाननी करुन उचित अभिप्रायांसह 
शासनास प्रस्ताव द्यावा. 


. सदर प्रकल्पासाठी राज्यशासनाने अहमदनगर महानगरपालिकेस राज्यशासनाचा 


हिस्सा मंजूर केल्यानंतर त्यामधून खर्च करताना प्रत्येक टप्प्यावर प्रत्येक देयकामध्ये 
राज्यशासनाच्या aay जेवढी रक्‍कम प्रदान होणार असेल त्याप्रमाणात 
अहमदनगर महानगरपालिकेने स्वहिऱऱ्याची रक्‍कम प्रदान करावी. यामुळे या योजनेत 
अहमदनगर महानगरपालिकेचा हिस्सा एकाच वेळी भरण्याची वेळ येणार नाही. 

सदर प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने मंजूर केलेला निधी फक्त त्याच प्रकल्पासाठी 
वापरता येईल व तो अन्य कोणत्याही कामासाठी वळवता किंवा वापरता येणार नाही. 
अशाप्रकारे मूळ निधी किंवा त्यावरील व्याज कायम स्वरुपी किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात 
अन्यत्र वळविणे ही गंभीर स्वरुपाची आर्थिक अनियमितता मानली जाईल, त्यासाठी 
अहमदनगर महानगरपालिका व संबंधित अधिकारी कारवाईस पात्र ठरतील. 


ड) निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश व कार्यान्वयन :- 


१, 


या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर ७ दिवसाच्या 
कालावधीत निविदा काढणे व तीन महिन्याच्या कालावधीत कार्यादेश देणे व ९१ व्या 
दिवसापूर्वी कामाचा प्रत्यक्ष प्रारंभ करणे बंधनकारक राहील. या प्रकल्पासाठी 
कार्यान्वयन यंत्रणा अहमदनगर महानगरपालिका आहे. त्यामुळे या कालमर्यादेचे 
पालन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, अहमदनगर महानगरपालिका यांची 
राहील. 


. अमृत २.० अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा व मलनि:स्सारण प्रकल्पांसाठी संदर्भाधीन 


दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आदर्श निविदा पुस्तिका 
(Model DTP) प्रसिध्द केली असून त्यानुसार अथवा त्यात वेळोवेळी केल्या जाणाऱ्या 
सुधारणानुसार नगरोत्थान महाभियानांतर्गत देखील निविदा प्रक्रिया राबविणे नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेस बंधनकारक राहील व अन्य प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी 
शासनाच्या व केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार निविदा प्रक्रिया 
राबविणे बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ८पैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.१००/नवि-३३ 


३. 


यानुसार कार्यवाही न झाल्यास संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेस अशा 
प्रकल्पासाठी मंजूर केलेला निधी त्यावरील व्याजासह शासनास परत करणे आवश्‍यक 
राहील. 


. अहमदनगर रस्ते विकास प्रकल्प पूर्ण करताना राज्य शासनाने संदर्भाधीन क्र. ५ 


येथील शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे बंधनकारक 
राहील. या प्रकल्पातील रस्ते पाणीपुरवठा/मळनि:स्सारण Sa कामांसाठी पुन्हा 
खोदावे लागणार नाहीत अज्ञा पध्दतीने या रस्त्यांच्या कामांचे नियोजन करण्यात यावे. 
तसेच, सदर प्रकल्पात नमूद कामे मागील ५ वर्षात इतर कुठल्याही योजनेमधून 
करण्यात आलेली नाहीत याची पुनश्च खातरजमा करण्याची जबाबदारी आयुक्त, 
अहमदनगर महानगरपालिका यांची राहील. 


. सदर प्रकल्पासाठी विहित केलेल्या कार्यमर्यादेत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणे संबंधित 


कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 


. सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश दिल्यानंतर प्रकल्पामध्ये समाविष्ट असलेल्या 


वस्तूंची खरेदी ही प्रकल्पाच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराच्या 
मार्गदर्शनाने करावी. 


. सदर प्रकल्पासाठी सुरुवातीला अनावश्‍यक स्वरुपात कोणत्याही प्रकारच्या वस्तूंची 


खरेदी करणे व त्यासाठी प्रकल्प निधीतून प्रदान करणे ही गंभीर स्वरुपाची वित्तिय 
अनियमितता समजण्यात येईल व त्यासाठी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणा व प्रकल्प 
व्यवस्थापन सल्लागार यंत्रणेस जबाबदार धरण्यात येईल. 


इ) प्रकल्पांचे त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण :- 


« नगरोत्थान महाभियानातंर्गत मंजूर प्रकल्पांचे, अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यावर 


वेळोवेळी शासनाने विहीत केलेल्या यंत्रणेंपेकी एका यंत्रणेकडून “त्रयस्थ तांत्रिक 
परिक्षण” (थर्ड पार्टी टेक्नीकळ ऑडीट) संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने 
करुन घेणे बंधनकारक राहिल. तसेच प्रकल्पांतर्गत दुसरा हप्ता मंजूर करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव सादर करताना सदर “त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षणाचे” गुणवत्तेबाबतचे प्रमाणपत्र 
सादर करणे आवश्‍यक राहील. तद्‌नंतरच दुसर्‍या हप्त्याचा निधी वितरीत केला 
जाईल. 


फ) प्रकल्पासाठी आवश्‍यक स्वहिऱ्याचा निधी भरण्याकरिता कर्ज उभारणी :- 


१, 


नगरोत्थान महाभियानातंर्गत” मंजूर प्रकल्पांसाठी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांना त्यांचा स्वहिऱ्याचा निधी उभारण्यासाठी “राष्ट्रीयकृत बँकांकडून” तसेच 
“मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण” (एमएमआरडीए), “महाराष्ट्र नागरी 
पायाभूत सुविधा विकास कंपनी मर्यादीत” (एमयुआयडीसीएल) व शासन मान्य वित्तिय 
संस्थांकडून कर्ज घेण्याची मुभा राहील. 


पृष्ठ८पैकी६ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.१००/नवि-३३ 


२. तथापि, वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेताना त्यासंदर्भात आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता 
केल्यानंतर प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून कर्ज घेण्याबाबत शासनाची परवानगी 
घेण्यात येईल. तसेच शासनाच्या विहित प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून आव्यक 
कार्यवाही करणे बंधनकारक राहिल. 

ग) प्रकल्पाची देखभाल व दुरूस्ती :- 

१. नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीबाबत आवश्यक ते 
नियोजन संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेमार्फत करण्यात यावे, जेणेकरुन सदर 
प्रकल्पांतून होणारी फलनिष्पत्ती ही शाश्वत राहील. 

२. सदर योजनेची देखभाल व दुरूस्ती करण्याची जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेची राहील. योजनेच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी कोणताही निधी 
शासनाकडून प्राप्त होणार नाही. 

३. प्रकल्प शाश्वत होण्याच्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये 
नमूद केलेप्रमाणे रस्ते विकास कराची आकारणी करणेबाबत सर्वसाधारण सभेची 
मान्यता घेऊन त्याअनुषंगाने आवश्‍यक कार्यवाही करणे महानगरपालिकेवर 
बंधनकारक राहील. 

ह) इतर बंधनकारक अटीव शर्ती :- 

१. राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, 
मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण 
जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. राज्य शासनामार्फत त्या 
करिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध केले जाणार नाही. 

२. संदर्भाधीन क्र. १ ते ५ या शासन निर्णयातील तरतूदी तसेच सर्व अटी व शातींची पूर्तता 
करणे संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०२४०२२६१०५८०४३५२५ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHRIKANT 
CHANDRAKANT 
ANDGE 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.उप मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ८पैकी७ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.१००/नवि-३३ 
३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा विभाग, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग(२), मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. व्यवस्थापकीय संचालक, एम.यु.आय.डी.सी.एल,मुंबई. 
८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
९. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई. 
१०. विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 
११. जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 
१२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. 
१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, अहमदनगर. 
१४. आयुक्‍त, अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर. 
१५. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठटपैकी८ 


